महाराष्ट्र शासन 


क्रमांक: देयक-२०२३/प्र.क.१७६/१३-अओ 
कृषि व प्गुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय व 
मत्स्यव्यवसाय विभाग 

मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२ 

दिनांक: ७ डिसेंबर,२०२३. 


विषय:- सन २०१९-२० या कालावधीतील तालुका फळरोपवाटिका, बिज 
गुणन व कृषि चिकित्सालय, आसलगांव्र, जि.बुळढाणा या 
प्रक्षेत्रावरील २४०१ ०२६१ लेखाशिर्षा खालील (०२) मजुरी याबाबी 
खालील प्रलंबित रु.३,७७,२५०/- च्या देयकास प्रशासकीय मंजूरी 
मिळण्याबाबत. 


संदर्भ:- १) वित्त विभाग, शासन निर्णय, क्र. विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३२०/२०१३/ 
विनियम, दि.१७/०४/२०१२५ 
२) कृषी आयुक्तालयाचे पत्र क्र.कृषि/लेखा-१/देयक/साहित्य व इंधन/ 
नियम-४०/३५९५०/२०२३, दि.०९/११/२०२३. 


ज्ञापन : 

सन २०१९-२० या कालावधीतील तालुका फळरोपवाटिका, बिज गुणन व कृषि 
चिकित्सालय, आसलगांव, जि.बुलढाणा या प्रक्षेत्रावरील बिजोत्पादन कार्यक्रम व इतर अनुषंगिक 
कामे कंत्राटदारामार्फत केली जातात. सदर कंत्राटदाराचे (०२) मजुरी याबाबी खालील प्रलंबित 
रु.३,७७,२५०/- (अक्षरी रुपये तीन लाख स्त्त्याहत्तर हजार दोनी पन्नास फक्‍त ) इतकी रक्‍कम 
अदा करण्यास झासन मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक १७/४/२०१५ अन्वये वित्तीय अधिकार नियम 
पुस्तिका १९७८ भाग-पहिळा, उपविभाग-१ अनुक्रमांक-६, नियम vo नुसार प्रशासनिक विभाग 
प्रमुख यांना पूर्ण अधिकार प्रदान करण्यात आलेले आहेत. त्या अधिकारानुसार सदर ज्ञापन 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


३. यावरील येणारा खर्च मागणी क्र.डी-३, २४०१-पिकसंवर्धन, १०३-बी बियाणे, १०३(००) 
(09) तालुका बीज गुणन प्रक्षेत्र (२४०१ ०२६१) अंतर्गत (०२) मजूरी या बाबीखाली सन २०२३-२४ 
करिता उपलब्ध असलेल्या निधीतून भागविण्यात यावा. 


४. आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी सदर निधी ज्या प्रयोजनासाठी मंजूर करण्यात 
आला आहे त्याच प्रयोजनासाठी वापरण्यात येईल, याची दक्षता घ्यावी. तसेच या प्रकरणी 
कोणतीही प्रशासकीय व वित्तीय अनियमितता होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, तसे, आढळल्यास 
याबाबतची जबाबदारी सर्व संबंधितावर राहील. 


शासन ज्ञापन क्रमांकः देयक-२०२३/प्र.क.१७६/१३-ओ 


सदर शासन ज्ञापन महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक २०२३१२०७१२४२२३१३०१ 
असा आहे. हा आदेठा डिजिटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्र राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने, 


Digitally signed by RUCHITA RANJAN PIMPLE 
R H | TA DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=AGRICULTURE 
AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=4d2e14e1b5b622285a3 19d5494387 16bc45686280aac03 
bea60829e714c19298, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=7E83BB07DDF0C67032F5 13E6336E3EE49F53DC047 
998C7012096DD9C8059D5FE, cn=RUCHITA RANJAN PIMPLE 


Date: 2023.12.07 12:42:10 +05'30° 


(रुचिता रं.पिंपळे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. आयुक्‍त (कृषी) कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

२. संचालक ( कृषी प्रक्रिया व नियोज), कृषी आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. विभागीय कृषी संहसंचालक, अमरावती विभाग, अमरावती. 

४. उप विभागीय कृषी अधिकारी, खामगांव, जि.बुलढाणा. 

५. महाळेखापाल-१/२(लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 

६. महालेखापाल-१/२( लेखा परिक्षा ) मुंबई / नागपूर 

७. वरिष्ठ जिल्हा कोषागार अधिकारी, बुलढाणा 

८. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

९. सहसंचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन,५ वा मजला, मुंबई 
qo. निवडनस्ती/१३ ओ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


